राज्य शासकीय व अन्य कर्मचा-यांप्रमाणे तीन 
लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 
खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक कर्मचा- 
यांना लागू करणे व इतर बाबींच्या अनुषंगाने अभ्यास 
गटाची नियुक्‍ती करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. विऊसू-३२१९/प्र.क्र.११२/टीएनटी-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १६/०९/२०१९ 


वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. विऊसू ३२१९/प्र.क्र.११२/टिएनटी ३, 
दि. 3१/०७/२०१९ 
शासन शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय दि. ३१/०७/२०१९ अन्वये राज्य शासकीय व अन्य 
कर्मचा-यांप्रमाणे तीन ळलाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या 
शाळेतील शिक्षकांना लागू करणे व शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीश्ी संबंधित इतर बाबींच्या अनुषंगाने 
शिफारस करण्याकरिता अभ्यास गटाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामधील 
परिच्छेद क्र. १ मध्ये 

“y) सहसचिव (विद्यार्थी विकास), मंत्रालय, मुंबई - सदस्य” याऐवजी “५) उपसचिव 
(प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई - सदस्य” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/959॥॥.9०५/.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१९०९१६१६१२३०५२२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Charushila Devendra Chaudh 
IN, ara 


Charushila Devendra == 


ni shtra, ou=! 
Depart tt, stalCode=400032, st=Mi 


ari 
‘School ti 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768 


Chaudhari rallies: Herder दाणा 
(चारुशीला चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१ मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
२ अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः . विऊसू-३२१९/प्र.क्र.११२/टीएनटी-३ 


आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४ शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे 

५ शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, विद्याप्राधिकरण, पुणे 

७ उपसचिव (प्रशिक्षण), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२ 

८ उपसचिव (शिक्षक/शिक्षकेतर) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

९ सहसंचालक, आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालय, पुणे 

१० विभागीय शिक्षण उप संचालक ,सर्व 

११ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व 

१२ शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम ), मुंबई 

१३ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण प्रमुख, म.न.पा/न.पा. सर्व 

१४ सर्वकार्यासने, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५ निवड नस्ती, टीएनटी३/, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


